महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०१९ 


आदेठा 


श्री.अ.अ. खोचरे, कक्ष अधिकारी,गृह विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची बदलीने पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग (निवडणूक शाखा) येथे करण्यात येत आहे. 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री. खोचरे, कक्ष अधिकारी यांना बदलीने पदस्थापना केलेल्या 
विभागात रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि. २१/०१/२०१९ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
श्री.खोचरे यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे. सदरचे आदेश 
हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून गृह विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६३७४६८५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
G aj anan B h imrao Een eu cme णी कहता शाशी Depa 


st=Maharashtra, 
'95ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 ed41ada8a72725a47b4 


Gurav aan 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. अ.अ. खोचरे, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

२) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३) सह/उप सचिव (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

¥) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


